सन २०१८-१९ करीता तालीम, कुस्ती केंद्राचा 
विकास करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.२२७/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ मार्च, २०२०. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.२२७/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.२२७/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ३० मार्च, २०१९. 
३) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र तालुके/ आ.सहाय्य/ शा.नि./दुरुस्ती/ 
२०१८-१९/का-६/२७७५, दि. १५/११/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


तालिम कुस्ती केंद्राच विकास करण्यासाठी विविध सुविधा पुरविणे या योजनेसाठी सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून रु. ४०.०० लक्ष इतकी तरतूद संदर्भ क्रमांक 
(9) येथील शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील संस्थांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील संस्थांच्या यादीतील अनुक्रमांक ७ येथील संस्थेचे नांव 
“शिवाजीराव देखमुख चॅरिटेबल ट्रस्ट, कोथरुड, ता. शिराळा, जि. सांगळी” ” या ऐवजी “शिवाजीराव 
देखमुख रुरल डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च फौंडेशन, शिराळा, ता. शिराळा, जि. सांगली” असे वाचावे. संदर्भ क्र. (9) 
येथील शासन निर्णयातील अन्य आदेश, अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१५३६३०६६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar शण कराल 


Sports Depi , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=82e1d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe6 


Nanal a 
(स्वा.म.नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.२२७/क्रीयुसे-१, 


. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


९. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 


. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचाळनाळयामार्फत) 

. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


